राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- कॅफेटेरिया 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीकरीता सन २०२४- 
२५ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून पहिल्या 
हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी२२१) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी२३२) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२४/प्र.क्र. ३९/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०३ जुले, २०२४ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.१.०४.२०२४ 
२) कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.राकृवि-०६२४/प्र.क्र.१३८/१४-ओ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कॅफेटेरिआ या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २४०१ पीक संवर्धन, ००, ७८९, अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक 
योजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (१५) कृषी उन्नती योजना राष्ट्रीय कृषी विकास 
योजनांतर्गत अर्थसहाय्य केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२२१, ३३-अर्थसहाय्य खाली 
रु.५९९५.०० लाख तर (०१) (१६) कृषी उन्नती योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांतर्गत अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा 
४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२३२, ३३-अर्थसहाय्य खाली रु.३८९५.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील परिपत्रकान्वये या अनुषंगाने कृषी व पदुम विभागाच्या 
संदर्भाधीन नस्तीवरील प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२४-२५ करीता अर्थसंकल्पीत तरतूदीतून कृषी उन्नती योजना 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांतर्गत अर्थसहाय्य (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२२१, ३३- 
अर्थसहाय्य याकरिता रु.५०१.०० लाख तर (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२३२, ३३-अर्थसहाय्य 
याकरिता रु.३३४.०० लाख असा एकूण रु.८३५.०० लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान 
सचिव (कृषी व पदुम) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत करण्यास 
मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य 
झालेले भौतिक vere माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र. ३९/अर्थसंकल्प (विघयो) 


समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी 
व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१.४.२०२४ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावी. 

५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१.४.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०४१२२३१५७२२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


PRASHANT PUNDLIK 
WAGH 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२) आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

३) आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४) सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 

५) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 

६) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 

७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


